रास्त भाव दुकानदारांवर जबाबदारी 
सोपविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्र : विसआ-१३१९/८८९/प्र.क्र.१६१/नापु-३१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जून, २०१९ 


-: शासन परिपत्रक :- 


सन २०१७ च्या पहिल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेडहानात सन २०१७-१८ च्या अनुदानाकरिता 
मागण्यांच्या वेळेस चर्चा सुरु असताना, सन्माननिय सदस्यांनी या विभागाशी संबंधित बाबींवर सूचना 
केलेल्या आहेत. मा. शिवाजीराव नाईक, वि.स.स. यांनी महिन्याच्या शहोवटच्या दिवसापर्यंत A 
दुकानामध्ये धान्य उपलब्ध करून देण्याची सकती व जबाबदारी दुकानदारावर टाकावी, अशी सूचना 
केली आहे. 
२. उपरोक्तसूचनेनुसार लाभधारक महिन्याच्या कोणत्याही दिवशी रेशन घेण्यास आल्यास त्यास 
दुकानदाराने धान्य उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहिल असे न केल्यास दुकानदारावर 
नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशा सूचना सर्व दुकानदारांना देण्यात याव्यात. 


au हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०६१३१५२१०५६३०६ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pradip Girdhar Chavan 
. 5 DN: ५, o=Government Of Maharashtra, ou=Food, 
Civil Supplies and Consum ion Department 
Pradi p Gi raha 
5. 
154909a1 162e319e905bd4e93b, 
C h serialNumber=f7e9a44534c5a6e0d2062d6f59ec69016 
7 a V a n 9fc00c1 8def693 1 1f356364b1870337, cn=Pradip 
Girdhar Chavan 
Date: 2019.06.13 15:08:11 +05'30' 


(प्र.गि. चव्हाण) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 


—O 


सर्व विभागीय आयुक्‍त, (पुरवठा) 

सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

सर्व जिल्हा अधिकारी 

नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई, 
सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

निवडनस्ती/नापु-३१. 


So SS 


~~ 


4 
& 


य 


